महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः संकीर्ण-१०२२/प्र.क्र.६५/चौदा 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २५ ऑगस्ट, २०२२ 


संदर्भ. सा.प्र.वि. शासन आदेठा क्र.एमआयएन-१२२२/प्र.क्र.१७७/का-२१, दि.३०.०६.२०२२ 


आदेश 
संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये मा.मुख्यमंत्री/ उपमुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्री यांचे कार्यालयातील 
प्रतिनियुक्तीने कार्यरत खालील अधिकाऱ्यांच्या सेवा दि.३०.०६.२०२२ (म.नं.) समाप्त करून प्रत्यावर्तीत केल्या 
आहेत. त्यास अनुसरून खाळील नमुद अधिकाऱ्यांची प्रत्यावर्तनानंतरची पदस्थापना स्तंभ ४ मध्ये नमुद 
केल्यानुसार करण्यात येत आहे. 


अ. धिकाऱ्यांचे नाव पदनाम प्रत्यावर्तनानंतर पदस्थापना केले 
क्र. विभाग 
(१_| २ ३ (es 
१ | श्री.सिद्धार्थ रामभाऊ खरात सह सचिव गृह विभाग 
२ श्री.मंगेश मंजाभाऊ शिदे सह सचिव गृह विभाग 
3 श्री.रामचंद्र कोंडीबा धनावडे सह सचिव सामान्य प्रशासन विभाग 
४ | श्रीमती स्मिता दत्तात्रय निवतकर | सह सचिव वित्त विभाग 
५ | डा. सुदिन पोपट गायकवाड सह सचिव जलसंपदा विभाग 
६ | श्री.संतोष विठोबा गावडे उप सचिव महसूल व वन विभाग 
श्री.सुनिल श्रीधरराव कोठेकर | उप सचिव महसूल व वन विभाग 
श्री.अजय पांडुरंग वाघ उप सचिव वित्त विभाग 
२. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी पदस्थापना दिलेल्या विभागात तात्काळ रूजू व्हावे. 
3. सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर वर प्रसिध्द 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०८२५१५४५०७४७०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GAJANAN 
BHIMRAO GURAV ८ 
(71. fH. गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 
अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स./प्र.स./सचिव, महसूल व वन विभाग/ गृह विभाग/जलसंपदा विभाग/ वित्त विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
५. सह/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, का.२१, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सह/उप सचिव (आस्थापना), सामान्य प्रशासन विभाग/ महसूल व वन विभाग/ गृह विभाग/ 
जलसंपदा विभाग/ वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. संबंधित अधिकारी विभागामार्फत. 
८. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


oc “८० A OO 


